आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षात “लहान पाटबंधारे” 
योजनेकरीता निधी वितरण. 

लेखाशीर्ष (४७०२ ७७२१) 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र. ११/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ३१ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१, 
दि.१४.१०.२०२१, दि.२८.०१.२०२२, दि.१७.०३.२०२२. 
2) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय, क्र.बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.११/ कार्या-६, 
TF.26.92.2029, दि .02.2022. 
३) मृद व जलसंधारण विभागाची नस्ती क्र. भूसंपा-२०२१/प्र.क्र.३२१/जल-४, 
प्रस्तावना :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मृद व जलसंधारण विभागामार्फत अंमलबजावणी करण्यात येत 
असलेल्या राज्य एकत्रित निधीअंतर्गत लहान पाटबंधारे योजनेंतर्गत ठाणे जिल्हयातील पेंढरी, ता. मुरबाड 
येथील लघु पाटबंधारे या योजनेकरीता संपादित केलेल्या खाजगी जमिनीची मोजणी फी, वकीलामार्फत 
Title Search Report तयार करणे, तसेच माती धरण काटछेद संकल्पन सल्ला मसलत तत्वावर करणे 
यासाठी रु.११.५१ लाख इतका निधी संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील दि.८.०२.२०२२ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आला होता. आता संदर्भाधीन क्र.३ येथील नस्तीवर पेंढरी, ता. मुरबाड 
येथील लघु पाटबंधारे कामाकरीता वन विभागाचे मंजूरी प्रस्तावाच्या (0/8591 clearance) देयकाकरीता 
रू.११.८४ लाख इतका निधी वितरीत करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शविली आहे. यास अनुसरून 
निधी वितरणाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत अनुसूचित जमाती घटकासाठी मागणी क्र.टी-६, मधील मुख्य 
ळेखाडीर्ष ४७०२, लहान पाटबंधाऱ्यांवरीळल भांडवली खर्च, ७९६-जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१) (१८)- 
राज्य एकत्रित निधी अंतर्गत लहान पाटबंधारे योजना (४७०२ ७७२१), ५३-मोठी बांधकामे यासाठी सन 
२०२१-२२ या वर्षात रु.७५००.०० लाख इतकी तरतूद सुधारीत अंदाजांत मंजूर आहे. सदर तरतुदींतून वित्त 
विभागाने मान्यता दिल्यानुसार राज्य एकत्रित निधी अंतर्गत लहान पाटबंधारे योजनेंतर्गत ठाणे 
जिल्हयातील पेंढरी, ता. मुरबाड येथील लघु पाटबंधारे या योजनेकरीता वन विभागाचे मंजूरी प्रस्तावाच्या 
(Forest clearance) देयकाकरीता रू.११.८४ लाख इतका निधी मृद व जलसंधारण विभाग यांना 
अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीवर वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


(रु.लाखात) 


योजनेचे नावा | लेखाशिर्ष | बाब | सन २०२१- | सुधारीत | यापुर्वी | याशा.नि. 
२२ मधील | अंदाज | वितरीत द्वारे वितरीत 
अर्थसंकल्पी | २०२१-२२ | निधी | करण्यात येत 
त तरतुद असलेला 
निधी 


राज्य एकत्रित | ४७०२ ७७२१ | ५३-मोठी | ७५००.०० | ७५००.०० | ८०३.६० | ११.८४ 
निधी अंतर्गत बांधकामे 
लहान पाटबंधारे 
योजना 


२. उपरोक्त प्रमाणे एकूण रु.११.८४ लाख (अक्षरी रुपये अकरा लाख AAV हजार फक्त) इतका 
निधी प्रशासकीय विभागप्रमुख म्हणून सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 
सदर निधीचा विनियोग ठाणे जिल्हयातील पेंढरी, ता. मुरबाड येथील लघु पाटबंधारे या योजनेकरीता ठाणे 
जिल्हयातील पेंढरी, ता. मुरबाड येथील लघु पाटबंधारे या योजनेकरीता वन विभागाचे मंजूरी प्रस्तावाच्या 
(Forest clearance) देयकाकरीता करण्यात यावा. 


३. विभागप्रमुख/नियंत्रणय अधिकारी यांनी सदर तरतुद खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 
नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तीय नियम तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन 
क्र.१ येथील शासन आदेशान्वये दिलेल्या निर्देशांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. सदर उपलब्ध करुन दिलेल्या तरतूदीतून नियंत्रक अधिकारी यांनी झालेल्या खर्चाचा अहवाल, 
लेखाशिर्षनिहाय/उपलेखाशिर्षनिहाय साध्य side भौतिक उद्िष्टाबाबतची माहिती, निधी उपयोगिता 
प्रमाणपत्र इ. माहिती आदिवासी विकास विभागास प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत पाठवावी. 


५. नियंत्रण अधिकारी व विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, आदिवासी उपयोजना बाह्य 
क्षेत्रात केळेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी 
क्षेत्रातील व उपयोजना क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणाऱ्या खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


६. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा येथील क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये विभागास प्रदान 
केलेल्या अधिकारात व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४१०/ व्यय-१४, दि.२८.०३.२०२२ अन्वये दर्शविलेल्या 
सहमतीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१ /प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३२९१३३९५५१६२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by RAVINDRA D AUTE 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=40 


2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9: 189d8c4897737ba8 
f3f2c6e69e25f4108, 


dd 
idonym=C4ECFFC229308BD3BD1E334FAC78848FBF7F7613, 
se I Number=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F 
20D25ABD816ED91A9B6BOF16C, RAVINDRA D AUTE 
D 2022.03.3 08:59 +05'30' 
(रविंद्र दि. औटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. मा. राज्यमंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. अप्पर मुख्य सचिव, मृद व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

४. आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

५. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

६. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

७. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
८. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
९. कार्यासन क्र. २ व ५, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२. 
१०. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


